अधीक्षक अभियंता, सा.बां.परिमंडळ, 

पुणे यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे 
जातीदावे अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करून सदर 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २६ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना -: 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूध्द जगदिठा बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकेमध्ये दि. ०६ 
जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व 
त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिला 
आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथील रिट याचिका क्र. 
३१४०/२००८ मधील दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशामध्ये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे 
अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी / कर्मचारी, 
अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी / कर्मचारी तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी त्यांचे 
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात 
माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने 


किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 
नसेळ असे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या असल्याने, 
त्यासाठीची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य 
पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य 
पदांवरील नियुक्त्यांना, अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यांनतर पुढील ११ 
महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा 
अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निदेश देण्यात आले असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित 
जमातीचे जातीदावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचा-यांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करून सदर 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, 
पुणे यांच्या अंतर्गतच्या प्रपत्र 'अ' व प्रपत्र 'ब' मध्ये नमूद अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर 
वर्ग करण्यात आल्याने त्यासाठीची आवश्‍यक १६ अधिसंख्य पदे तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता 
किंवा सदर कर्मचारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१व ३ या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या अधीन 
राहून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
परिमंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद १४ कर्मचारी (श्री. मोहन सिताराम चौधरी, 
दि. ३१.०५.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने यांचे नाव वगळून) व प्रपत्र 'ब' मध्ये नमूद १ कर्मचा-याच्या 


अधिसंख्य पदाला यापुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 

असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. या अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ज्या कार्यालयात 
कार्यरत राहतील, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१ 
डिसेंबर, २०१९ व क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० रोजीच्या तसेच सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२६१५४४११३४१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAHANGIR 
KYAMUDDIN KHAN 
(जहांगीर खान) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत-१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
3. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
९. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे. 
92. अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व), मुंबई. 
१३. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१४. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 


दि. २६ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र अ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गतच्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण 
करावयाची व मुदतवाढ द्यावयाची अधिसंख्य पदे 


अ. | अधिकारी/ | पदनाम व गट | नियुक्‍त पेवानिवृत्तीचा| अधिसंख्य | अधिसंख्य पदावर देण्य 
क्र. | कर्मचा-याचे दिनांक दिनांक पदावर सेवा | येणारे मासिक वेतन 
नाव वर्ग करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
१. । श्री. नितीन | स्थापत्य १७.०९.२०१२| ३०.११.२०४७)। ३१.१२.२०१९ । रू. ३३१९९/- 
भिकन सैंदाणे | अभियांत्रिकी एस-८(२५५००-८११००) 
सहायक मूळ वेतन रू.२५५००/- 
गट-क 
२. । श्रो. मनिष | स्थापत्य ३०.०९.२०१२ ३१.०७.२०४७ | ३१.१२.२०१९ | रू.३९३१९/- 
विलासराव । अभियांत्रिको एस-८(२५५००-८११००) 
चव्हाण सहायक मूळ वेतन रू.२५५००/- 
गट-क 
३. । श्री. मोहन | प्रथम लिपिक | ०१.०८.१९९८ | ३१.०५.२०२०| ३१.१२.२०१९ | रू.६७६८५/- 
सिताराम गट-क एस-१४(३८६००- 
चोधरी १२२८००) 
मूळ वेतन रू.५०५००/- 
४. | श्रीम. किती | वरिष्ठ १५.१२.१९८९ | ३१.०८.२०२६| ३१.१२.२०१९ | रू.६३१२०/- 
किरण कोसके | लिपिक 'एस-१३(३५४००- 
गट-क ११२४००) 
मूळ वेतन रू.४९०००/- 
५. । श्री. किसन a १९.०४.१९८२३३०.०४.२०२१ | ३१.१२.२०१९ | रू.९०२६४/- 
महिपती रांजणे | श्रेणी-१, गट- एस-१४(३८६००- 
क १२२८००) 
मूळ वेतन रू.६५९००/- 
६. | श्री. अविनाश । आरेखक १६.०१.१९९० | २८.०२.२०२७| ३१.१२.२०१९ | रू.७१०६८/- 
बलभीम श्रेणी-१, गट- एस-१३(३५४००- 
कांबळे क ११२४००) 
मूळ वेतन रू.६०४००/- 
७. | श्री. सत्यवान | वाहनचालक | ०४.०६.२०१२| ३०.०४.२०३९| ०७.०८.२०२०| रू.३६०२८/- 
अरविंद , गट-क एस-६(१९९००-६३२००) 
चव्हाण मूळ वेतन रू.२५२००/- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 


८. | श्री. राजेंद्र | नाईक, गट-ड | ०२.०२.१९८१] ३०.०९.२०२२] ३१.१२.२०१९ | रू.५०६४८/- 
नानासाहेब एस-४(१७१००-५४०००) 
चिव्हे मूळ वेतन रू.३६८००/- 

९. | श्री. नाईक, गट-ड | ३१.१२.१९८१ | ३१.०५.२०२३)| ३१.१२.२०१९ | रू.४२२१९/- 
मानसिंगराव एस-४(१७१००-५४०००) 
भिमराव मूळ वेतन रू.२५७००/- 
कोळी 

१०. | श्री. मोहन | शिपाई, गट- | १३.१०.१९८९ | ३१.०५.२०२८| ३१.१२.२०१९ | रू.४१३२५/- 
महादेव धुमाळ ड एस-४(१७१००-५४००) 

मूळ वेतन रू.३२७००/- 

११. | श्री. चंद्रकांत | चौकोदार, । ०६.०१.१९८९ | ३१.०५.२०२६।| ३१.१२.२०१९ | रू.४८६३०/- 
शंकर धुमाळ | गट-ड एस-३(१६६००-५२४००) 

मूळ वेतन रू.३४०००/- 

१२. | श्री. किरण | चोकोदार, । ०४.१०.१९८९| २०.११.२०२८ | ३१.१२.२०१९ | रू.४३६५१/- 
रतन चव्हाण । गट-ड एस-३(१६६००-५२४००) 

मूळ वेतन रू.३३७००/- 

१३. | श्री. सतिश | नाईक, ०५.१०.१९८९ | ३१.१२.२०२७| १०.०१.२०२० | रू.४४०६१/- 
रंगराव कोरे गट-ड एस-४(१७१००-५४०००) 

मूळ वेतन रू.३२७००/- 

१४. | श्री. उमेश | नाईक, ०७.१०.१९८९| ३१.०५.२०२८) १४.०१.२०२०| रू.४४८७२/- 
रामचंद्र माने | गट-ड एस-४(१७१००-५४०००) 

मूळ वेतन रू.३३४००/- 

१५. | श्री. बजरंग | नाईक, २९.०१.१९९० | ३१.०३.२०२४| १४.०१.२०२०| रू.४१४१४/- 
चन्नापा कोळी | गट-ड एस-४(१७१००-५४०००) 

मूळ वेतन रू.३०८००/- 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 
दि. २६ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र-ब 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गतच्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा 


समाप्त करण्यात आल्याने निर्माण कराबयाची व मुदतवाढ द्यावयाची अधिसंख्य पदे 


अ. | अधिकारी / | पदनाम | नियुक्‍त सेवा समाप्त | daa अधिसंख्य । अधिसंख्य पदावर 
क्र. | कर्मचा-याचे | बगट | दिनांक करण्यात दिनांक पदावर सेवा | देण्यात येणारे 
नाव आल्याचा वर्ग करण्यात | मासिक वेतन 

दिनांक आल्याचा 
दिनांक 
g ; कनिष्ठ १९४.०१.२००४| ३०.०४.२००५ | ३१.०७.२०३७| ३१.१२.२०१९ | रू.५५२०/- 
आप्पासाहेब | लिपिक वेतनश्रेणी(३०५०- 
मल्लेश गट-क ७५-३९५०-८०- 
कोळी ४५९०) 
मूळ वेतन रू.३०५० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


